भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजना मौजे कराळी ता. उमरगा जि. 
उस्मानाबाद, या ठिकाणी भीम पार्क, विपऱ्यना केंद्र 
q डॉ.बाबासाहेबे आंबेडकर संग्रहालय 
उभारण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: सावियो-२०२३/प्र.क्र. १२९ /अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १२ जुले, २०२३. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन शुद्धीपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २८ जुले, २०२१. 
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ०८ ऑक्टोबर, २०२१. 
४. जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे दिनांक १६ मार्च, २०२३ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत मौजे कराळी ता. उमरगा जि. 
उस्मानाबाद, या ठिकाणी भीम पार्क, विपऱ्यना केंद्र व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालय उभारण्याच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत मौजे कराळी ता. उमरगा जि. 
उस्मानाबाद या ठिकाणी भीम पार्क, विपड्यना केंद्र व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालय उभारण्याच्या रुपये 
१४,९९,४२,०००/- किंमतीच्या प्रस्तावास पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 
अटीव शर्ती : 
. सदर प्रस्तावातील भीम पार्क, विपऱ्यना केंद्र व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालय उभारण्याकरिता 
उपलब्ध होणारी जमीन प्रथमत: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या नावे करण्यात यावी. 
॥. सदर प्रकल्पाची मालकी ही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची राहील 
॥. वरील कामपूर्ण झाल्यानंतर त्याची देखभाल व दुरुस्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थेतर्फ करण्यात येईल 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०७१२१८२२१३१२२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRAVIN VILAS : 2 55 
SHISHUPAL = ee 
(प्रविण शिज्ुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२३/प्र.क्र. १२९ /अजाक 


२. जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद, 
४. प्रादेशिक उप आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, औरंगाबाद, 
५. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद, 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, उस्मानाबाद, 
उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, उमरगा, ता. उस्मानाबाद. 
निवडनस्ती (अजाक) 


rene ७ & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


